मुंबई उच्च न्यायालयातील कार्यालयीन 
कामकाजासाठी उशीरापर्यंत थांबावे लागणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांना/अधिका-यांना चहापान व 
भोजनावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्याचे 
वित्तीय अधिकार प्रदान करणेसाठी वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ “भाग दोन” मध्ये 
नवीन शक्‍ती जोडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय :- एचसीटी५२२२/१४६/प्र.क्र.४२/कार्या.चार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ जुले, २०२३. 


संदर्भ:- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. मआख १०८६(२३८/८६)/विनियम, दि. २९/०६/१९९०. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. मआख २०१३/प्र.क्र.४५/१३/विनियम, दि. १९/१२/२०१३. 

3) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे पत्र क्र. P&F/B&S/Cont/2022/E&4 

दि. १३/०४/२०२२, क्र.. २०२२/१२० दि. २९/०६/२०२२, क्र. २०२२/१९१ दि. १४/११/२०२२. 

प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक सेवेची निकड म्हणून मंत्रालयीन विभागातील (चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसहीत) ज्या 
अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि कक्ष अधिकारी व समकक्ष पदावरील अधिकाऱर्‍्यांपर्यंत 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामाच्या वेळेनंतर थांबविण्यात येते, त्यांना wad मंत्रालयीन 
उपहारगृहामधून केलेल्या चहापान व भोजनावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती वित्त विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय केली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सदर खर्चाच्या 
प्रतिपूर्ती दरात वाढ करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयातील कार्यालयीन 
कामकाजासाठी उशीरापर्यंत थांबावे लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/अधिका-यांना चहापान व भोजनावरील 
खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्याची विनंती संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रांन्वये उच्च न्यायालय प्रशासनाने 
शासनास केली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजासाठी उशीरापर्यंत थांबावे लागणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांना/अधिका-यांना चहापान व भोजनावरील खर्चाची प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय करण्याचा प्रस्ताव शासन 
स्तरावर विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. वित्तीय अधिकार समितीच्या मान्यतेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयातील कार्यालयीन 
कामकाजासाठी उशीरापर्यंत थांबावे लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/अधिका-यांना चहापान व भोजनावरील 
खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई आणि प्रबंधक, अपील 
शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
व त्यात दर्शविलेल्या विहित अटी तसेच विहित वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून नवीन वित्तीय अधिकार 
प्रदान करण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी५२२२/१४६/प्र.क्र.४२/कार्या.चार 


२. या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा वापर हा विविध वित्तीय 
प्रकाशनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधीन तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यकारी आदेशांच्या अनुपालनाच्या अधीन राहून करण्यात यावा. 
३. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून मंजूरी प्रदान करण्याच्या आदेशांमध्ये वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग २ मधील संबंधित वित्तीय शक्तींचा अनुक्रमांक तसेच सदर शासन निर्णयाचा 
क्रमांक, दिनांक व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्तींचा न चुकता स्पष्ट उल्लेख करावा. 

४. BT aed निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

५. या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्‍ती, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग २ द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा एक भाग म्हणून समजण्यात 
यावा. ज्यावेळी भाग २ चे UHRA छापले जाईल, त्यावेळी त्यात या शक्तींचा अंतर्भाव करण्यात यावा. 

६. उपरोक्त वित्तीय अधिकार मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास तसेच विहित केलेल्या अटी 
किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल, अशा प्रसंगी प्रस्तावास शासनाची मंजुरी घेण्यात यावी. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं क्र. ११९२/ व्यय - ५ दि. 
३०/११/२०२२ आणि क्र. अनौ.सं.क्र. ४४९/२०२२/विनियम दि. १२/१२/२०२२ अन्वये वित्तीय अधिकार 
प्रदान समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून तथा सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥॥व/859॥॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०७१२१६४४५९१७१२ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA DN e-N,o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou-LAW AND 


JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4,20=397 1ec243f1 Scd8a25bfd6édbaf74efe04f80d57c22e473e 
RAMCHANDRA त ति 

serialNumber=846337C7 1F3B3405F8D8448578B4ED3DDBE6ED 

2DB306E26977B3CDCCDDC27F 14, cn=>MAHENDRA 


JADHAV Lae 
(महेंद्र रा. जाधव) 
उप विधी सल्लागार नि उप सचिव , 
महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- "प्रपत्र अ”. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी५२२२/१४६/प्र.क्र.४२/कार्या.चार 


७. महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय ,मुंबई. 

८. प्रबंधक (पर्सोनेल), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१०. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 

११. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद. 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
१३.महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.कार्यासन अधिकारी, का.२३,२४,२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


प्रपत्र अ 


शासन निर्णय क्र. एचसीटी५२२२/१४६/प्र.क्र.४२/कार्या.४ दि. ११/०७/२०२३ सोबतचे “परिशिष्ट अ 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन 
विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबई उच्च न्यायालय कार्यालयाकरिता वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन मधील शक्‍ती प्रदान संदर्भात 


“वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दुसरा” 
अ.क्र वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर करण्यास | प्रदान केलेल्या वित्तीय अटी 
सक्षम प्राधिकारी अधिकाराची मर्यादा 

शि का २ ३ 1 oe 4 

: नवीन शक्‍ती - १) प्रबंधक, मूळ शाखा १. सार्यकाळी ७.०० नंतर थांबावे| १) निधी उपलब्ध असला पाहिजे व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेतच 
मुंबई उच्च न्यायालयातील कार्यालयीन लागल्यास चवचहाफराळासाठी| आदेश असले पाहिजेत. 
कामकाजासाठी उडीरापर्यंत थांबाव्या | २) प्रबंधक, अपील शाखा जास्तीत जास्त प्रति व्यक्‍ती रु. 2) भोजनावर केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळाल्यास अशा 
लागणा-या कर्मचा-यांना (कक्ष अधिकारी ५० प्रतिदिनी प्रकरणी चहापानावर केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहणार नाही. 


संवर्गाच्या कर्मचा-यांपर्यंत) 
उच्च न्यायालयाच्या उपहारगृहातून 
केलेल्या चहापान व भोजन खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करणेबाबत. 


२. रात्री ९.०० नंतर थांबावे 
लागल्यास भोजनासाठी जास्तीत 
जास्त प्रतिव्यक्ती रु. १२०/- 
प्रतिदिनी 


३) खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी प्रबंधकांनी लेखी आदेशा 
काढणे आवश्यक राहील व त्यामध्ये कर्मचा-याला / अधिका-याला 
कोणत्या कारणासाठी उशीरा थांबविण्यात आळे व किती वेळापर्यंत 
थांबविण्यात आले याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आहे. 

४) प्रत्येक विभागामध्ये दररोज किती कर्मचा-यांना / अधिका- 
यांना कोणत्या कारणासाठी उशीरा थांबविण्यात आले याबाबतचे 
मासिक विवरणपत्र पुढील महिन्याच्या १ तारखेला संबंधित विभागाच्या 
प्रबंधकांकडे सादर करण्यात यावे. 

4) ज्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या अन्य विद्यमान 
आदेशानुसार अतिकालिक भत्ता अनुज्ञेय आहे त्यांचेबाबतीत हे आदेशा 
लागू राहणार नाहीत. तसेच उच्च न्यायालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांना / 
अधिकाऱ्यांना आठवडयात एखाद्या दिवशी उशीरा थांबावे लागते व 
त्यासाठी त्यांना दुसऱ्या किंवा अन्य एखाद्या दिवशी घरी लवकर 
जाण्यास परवानगी देण्यात येते, अशा कर्मचाऱ्यांना /अधिकाऱ्यांना हे 
आदेश लागू राहणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी५२२२/१४६/प्र.क्र.४२/कार्या.चार 


६) ज्या कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना उशीरा थांबविण्यात आले 
असेल त्यांनी खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसंबंधीची आपली मागणी आस्थापना 
शाखेकडे/प्रशासन कार्यालयाकडे एका सप्ताहाच्या आत लेखी सादर 
करणे आव्यक राहील. 

७) कार्यालयीन वेळेनतंर कार्यालयीन कामासाठी थांबावे 
लागल्यास शासनाच्या अन्य विद्यमान आदेशानुसार अनुज्ञेय असलेल्या 
सवलती या आदेशान्वये अनुज्ञेय असणाऱ्या सवलतींशी तुलना करता 
कमी अनुकूल असतील तर अशा प्रकरणी या आदेशानुसार अनुज्ञेय 
असणाऱ्या सवलतीची मागणी स्वीकारण्यात यावी. 

८) या वित्तीय शक्‍तीचे पुन:प्रदान करता येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


